महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
दालन क्र.५५७, ५ मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दुरध्वनी क्र.०२२-२२७९४१७२ / २२७९३३४४ Email ID : adm3-gad@mah.gov.in 
क्रमांक सेप्रप्र-२०२४/प्र.क्र.२२/प्रशा-३ (98-3) दिनांक :- ०५/०६/२०२४ 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (संबंधित), 
मंत्रालय, मुंबई. 
विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२०२४ मधील प्रशिक्षण 
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता पायाभूत प्रशिक्षण 
संदर्भ:- १. विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांचे पत्र क्र. 
विप्रप्रसं/ कक्ष-२/ कावि/ ९१/२०२४, दिनांक ०४/०६/२०२४. 
महोदय, 
राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत दोन आठवडयांचे पायाभूत प्रशिक्षण शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 
टिआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९-१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ नुसार विहीत केळे आहे. तसेच शासन अधिसूचना क्र.टीआरएन- 
२०११/प्र.क्र.२८४/११/१२-अ, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२ अनुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ 
विहित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता यडठावंतराव चव्हाण विकास 
प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) यांच्या नियंत्रणाखालील विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांचेमार्फत खाली नमूद 
प्रशिक्षण संस्थामध्ये पायाभूत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेले आहे:- 


प्रपत्र | प्रशिक्षण प्रशिक्षण स्थळ संपर्कासाठी व्यक्तीचे | कालावधी कार्यमुक्त प्रशिक्षणार्थी 
संस्थेचे नांव नांव दूरध्वनी क्रमांक (दिनांक), | करण्याचा दिनांक | ची संख्या 
र विभागीय । विभागीय प्रशासकोय दूरध्वनी क्रमांक १०-०६-२०२४ | ०७-०६-२०२४ 
प्रशासकीय | प्रशिक्षण संस्था, नाशिक, | ०२५३ - २४५३३६६, ते (AA) 
प्रशिक्षण इंडिया सिक्युरिटी प्रेस । सत्र समन्वयक:- २१-०६-२०२४ 
संस्था, समोर, जिमखाना रोड, श्री. मंदार मोहिते 
नाशिक विभागीय आयुक्‍त मो-९१५८८६८८५८ 
नाशिक कार्यालय 
आवार, नाशिकरोड- 
४२२१०१ 
२. या पायाभूत प्रशिक्षणामध्ये महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 


परीक्षेचा अभ्यासक्रम अंतर्भूत करण्यात आलेला आहे. सदर अभ्यासक्रमाबाबतचा सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक: संकीर्ण २३१७/प्र.क्र.३८/का.१७, दिनांक २०-०८-२०१८ महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
पायाभूत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणाऱ्या तसेच महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा 
प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेचे आवेदनपत्र भरणाऱ्या संबंधित लिपिक-टंकळलेखकांच्या Pres उक्त झासन निर्णय संबंधित 
मंत्रालयीन विभागाने आणून द्यावा. तसेच त्यानंतर त्यांची महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा 
प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा घेण्याबाबत संबंधित लिपिक-टंकळेखकांना सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१७, मंत्रालय, 
मुंबई यांच्यामार्फत कळविण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना लिपिक-टंकलेखकांना संबंधित मंत्रालयीन विभागाने द्याव्यात. 


३. प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या आपल्या विभागातील लिपिक-टंकलेखकांची यादी सोबतच्या प्रपत्र-१ 
प्रमाणे कृपया पहावी. 
४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ 


अनुसार देण्यात येत असून उपस्थिती अनिवार्य आहे. या विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१३ मे, २०१५ नुसार देण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः सेप्रप्र-२०२४/प्र.क्र.२२/प्रशा-३ (98-31) 


आलेल्या सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. प्रस्तुत कालावधीतच पायाभूत प्रशिक्षण घेण्यात येणार असल्यामुळे 
सर्व संबंधित लिपिक-टंकलेखकांचे प्रशिक्षण या कालावधीतच पूर्ण होणे जरुरीचे आहे. प्रशिक्षणातून सूट/प्रशिक्षण रद्द 
करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जाची/पत्राची दखल घेतली जाणार नाही. 

षु. अपवादात्मक परिस्थितीत नामनिर्देशित लिपिक-टंकलेखकास प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे/पाठविणे शक्‍य 
नसल्यास त्यांच्या प्रशिक्षण तुकडीत अदलाबदल करुन त्यांस पायाभूत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही 
परस्पर विभागामार्फत करण्यात यावी व त्यांची प्रत प्रशिक्षण संस्था व या विभागास [कार्यासन-प्रशा-३ (१४ आओ) 
पाठविण्यात यावी. 


६. विभागातील जे लिपिक-टंकलेखक प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त 
करण्याच्या सूचना विभागाच्या स्तरावरुन संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 
छ. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ प्रशिक्षणार्थीस 


कळवावे. प्रशिक्षण ठिकाणे व हवामान Ged प्रमाणे) विचारात घेऊन आवश्‍यक कपडे, ट्रॅक सूट व स्पोर्टस शूज नेण्याची 
काळजी प्रशिक्षणार्थींनी घ्यावी. प्रशिक्षण दिनांकापूर्वी (१ दिवस) जे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण संस्थेमध्ये उपस्थित राहणार 
असतील त्यांनी संबंधितांशी संपर्क साधून जेवणासाठी ते उपस्थित राहणार आहेत किंवा कसे याबाबत प्रशिक्षण संस्थेस पूर्व 
कल्पना द्यावी. सदर प्रशिक्षण कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी प्रशिक्षणा दरम्यान शिकवलेल्या बाबींची लेखी परीक्षा घेऊन 
मुल्यांकन करण्यात येईल, याबाबतच्या सूचना संबंधित विभागाने प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याच्या आदेशात नमूद 
कराव्यात. 
८. परिच्छेद १ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याच्या दिनांकास प्रशिक्षणार्थीना 
कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशित व्यक्तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. 
सदर आदेशाची एक प्रत संबंधित प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना (dirrati.nsk-mah@gov in) तसेच या कार्यासनास (adm3- 
gad@mah.gov.in) पाठविण्यात यावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६०५१२३२४९९३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


आपली, 


Digitally signed by AKSHATA KAMOSH DESAI 
Date: 2024.06.05 12:47:45 +05'30' 


(अ. का. देसाई) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) महासंचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 
2) उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण धोरण मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, पुणे 
३) संचालक, विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, विभागीय आयुक्‍त नाशिक कार्यालय आवार, 


नाशिकरोड- ४२२ १०१ 
) उप सचिव (सेवा)(कार्यासन-१७), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
4) उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अवर सचिव (कार्यासन-१२-३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(9) निवडनस्ती (कार्या- प्रशा- 3) 


[1 प्रत्रष 1[_[1111| 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कालावधी दिनांक १०/०६/२०२४ ते २१/०६/२०२४ 

ष्‌ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक, इंडिया सिक्युरिटी प्रेस समोर, जिमखाना रोड, विभागीय आयुक्‍त नाशिक कार्यालय आवार, नाशिकरोड - 
४२२१०१ 
सत्र संचालक :- श्री शाम जोशी (सहायक प्राध्यापक वर्ग १ तथा सहा.संचालक (कृषि) - मो-९८५०७५९१६१ 
प्रशिक्षणार्थी यांनी सत्र समन्वयक श्री. मंदार मोहिते मो.९१५८८६८८५८ यांच्याशी संपर्क साधावा . 

अ.क्र. श्री/ नाव Whatsapp मोबाईल ई-मेल मंत्रालयीन विभागाचे नाव 
श्रीमती क्रमांक 

| 3 | २ ३ _। ४ | 5 ; 


पुजा अशोक आंधळे (पुजा ara अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
टाकरस) ८६२६०८६०७५ poojaandhalegis@gmail.com 

श्री करण शिवाजी पाटील ९५६१९५२०१८ karnnpatil@gmail.com अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

श्री सुदर्शन धोंडीराम पवार ८६०००२६४६४ sdpawar200@gmail.com अल्पसंख्याक विकास विभाग 

श्री ।विजय संभाजी सावंत ७५९९४१२५६२ vsvssavant@gmail.com अल्पसंख्याक विकास विभाग 

श्री संग्राम शिवाजीराव फलफले ९९२२२१५५३१ sangramf42 I@gmail.com आदिवासी विकास विभाग 

श्री संदिप भागवत मोरे ८५९७७७९९५२ Sandy .more4g@gmail.com आदिवासी विकास विभाग 

श्री शुभम मारोती महानवर ७७०९०३०६३७ shubhammahanwar@gmail.com आदिवासी विकास विभाग 

श्रीमती |पुजा शंकर काटकर ८४१२०५५२६७ २00०8७९६॥८8/९७७9॥॥७॥.0011 आदिवासी विकास विभाग 
श्री ।भगवान गंगाधर मुळे ९३५९६९९७८२ bhagwanmule4y@gmail.com उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 


+4 


श्रध्दा दिलीप ताकटे 


८३७८९३९१६१ 


shraddhatakate@gmail.com 


उद्योग 


ऊर्जा व कामगार विभाग 


+4 


स्नेहल शाहाजी शोलार 


८३९०९५१६०० 


snehalshelar2028@gmail.com 


उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 


२ ¥| 3] 2] & 
a] ab) | 2] 3 


कोमल लक्ष्मण ऐवळे ७५१७४९२८३८ komalaiwalek@gmail.com उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
श्रीमती पुनम तानाजी माईंगडे ९७६७३६३०८७ punammaingade@gmail.com We विभाग 
श्रीमती रुपा चंद्रकांत भांडे ८१६९२०१५२७ sandeepghawat@yahoo.co.in गृह विभाग 
श्री वैभव केशवराव शिंदे ९०२८०६०३७६ 5॥॥08९910॥8/२६०(७५॥8७॥.७०॥ Te विभाग 
श्री |शुभम मारूती माने गृह विभाग 
श्री मुकेशकुमार मुरारी नंदेश्वर ८६६०५०३४९८ mukeshnandeshwar¥y@gmail.com We विभाग 
श्री ।गजानन गणेश सरकाळे ८४१२८५४४५६ gajanansarkale98&@gmail.com We विभाग 
श्री अमित fame खंडागळे ७०५७३०९३४१ akkhadangale@gmail.com We विभाग 
श्री बसवंत कलाप्पा नाईक ९५५२२७३८८९ basvantnaik483@gmail.com We विभाग 
श्री आदेश शामसुंदर घाडी ८४०८९४२८३८ 8०१65191891१७७0॥॥४॥.००॥) गृहनिर्माण विभाग 
श्रीमती (श्रध्दा तानाजी पाटील ९९७५१२८०२२ shraddhapatil¢022@gmail.com गृहनिर्माण विभाग 
श्री प्रितम सतिठा garg ७०२८५०४०१४ ithapepritamS @gmail.com गृहनिर्माण र्माण विभाग 
श्रीमती |अर्चना विठोबा ढवळे ७७९८३८३०८८ dhavalearchanay@gmail.com ग्राम विकास विभाग 
अपूर्वा अशोक कांबळे ७३५०५५९७३२ apurvakamble8 y@gmail.com ग्राम विकास विभाग 
गणेश सयाजीराव माने ९५०३८२७६५५ 9१॥७51१४७९२७०५॥॥४॥.००0 ग्राम विकास विभाग 
सुहास चांदु हौसरे ७३८७३३९३३१ suhashausare@gmail.com ग्राम विकास विभाग 
लखन संजय चव्हाण ९९६०१५११४७ lakhanchavan’4¢ @gmail.com ग्राम विकास विभाग 
नुतन निवृत्तीराव गोहणे ७०३८५७२४०९ nutan3gohane@gmail.com ग्राम विकास विभाग 
रितू राजाराम हातिसकर ८८७९७०६४०४ |प७७२९७0७1181.000 जलसंपदा विभाग 
शैलेश रामहरी चव्हाण ९७६२३२०९९१ 5॥॥॥851008९91९९५(७9५॥॥8॥.७0॥ जलसंपदा विभाग 
महेंद्र भुजंगराव झोटे ९६०४०२८०६२ mahendrazote3W@gmail.com जलसंपदा विभाग 
अंबिका कैलास रणदिवे ७५५८४५४८३१ randiveambika2020@gmail.com जलसंपदा विभाग 
ओसिम वजीर पठाण ९८३४८१७६८१ ०9॥1109[॥॥8॥००१२(७9५॥७॥.७०॥ जलसंपदा विभाग 
PAST रमेश जगदाळे ९८२७३६९२१३ jagdalekamlesh923@gmail.com जलसंपदा विभाग 
निलम दगडू पाटील ९६२३०४९०२७ nilu.patil92¢9@gmail.com जलसंपदा विभाग 
सुवर्णा bara पाटील (दिप्ती जलसंपदा विभाग 


दिनेश पाटील) 


७०८३७९७४७६ 


suvarnao&4y@gmail.com 


जलसंपदा विभाग 


BR श्री सिध्देश्वर रामेश्वर मुंढे ९९२३९५२०९८ Siddheshwarrm@gmail.com 
83 श्रीमती |मरजिना मलकुद्दीन मुल्ला ९५११६८१४२८ णोव्ा'8]॥॥8(9८६(७9॥॥81॥.001) नगर विकास विभाग 
श्री जितेंद्र तानाजी गायकवाड ७०३८८६८०९१ | jitendragaikwad2999¢@gmail.com नगर विकास विभाग 
नगर = विकास विभाग 
श्री विशाल देविदास कदम ९८९०२५२९३१ kadamvishal488 3k@gmail.com नगर विकास विभार 
श्री अक्षयकुमार श्रीराम पवार ९०९६०००६७९ 9९5$॥8॥०89९/०/९६९६०७(७9॥॥8॥.०७०0॥ नगर विकास विभाग 
नगर = विकास विभाग 
80 श्री चेतन माधवराव जायले ९७६५०९६१६५ chetanmjayale@gmail.com नगर विकास विभार 
BC श्री परशुराम हणमत शेलार ९५०३३९४३२१ shelarph@gmail.com नगर विकास विभाग 
४९ श्री प्रितम नरसिंग घुणावत ९५४५७६७४२१ pritamghunawat%c0o@gmail.com नियोजन विभाग 
4o श्री विशाल महादेव पाटील ९९२२३७७१९० ९६५९५७॥9॥०॥॥(७9॥89॥.00॥) नियोजन विभाग 
५१ श्रीमती |मनिषा नरेंद्र केनन ७०५७४६४४८७ m.kekan4y44@gmail.com नियोजन विभाग 
42 श्री | सुधाकर राऊत ९१५६२२०७६३ rautroshan34@gmail.com पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
विपुल मोहन संतापे ७७०९९९३०३० vmjainisZ &@gmail.com पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
स्वप्निल देविदास आंबोरे ८७६६४८१५५४ | 950/90॥1811000198१९९८७9॥॥8॥.001 पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
रोशन चिंतामण आव्हाड ८०५५८०१३८२ roshanavhad23@gmail.com 
एकता प्रकाशा घाडगे ८६६९८७३८९६ ५॥809५७(8१०(७०9॥॥8॥.७0॥) महसूल व वन विभाग 
रविंद्र हरि भगत ९७६४२९२३५५ bhagatravindra2@gmail.com महसूल d वन विभाग 
शीतल दत्ता मुळे ८६६८५८९८९३ sheetalmuley2&&@qmail.com महसूल व वन विभाग 
शितल सुदाम कदम ७३७८७१८२८९ shitalkadam§&99@gmail.com महसूल व वन विभाग 
अक्षय सुभाष ढोरे ९४०४७०८३५५ akshaydhore 8 3@gmail.com महसूल व वन विभाग 
गजानन श्रीधर क्षिरसागर ९६३७३८२६८३ gajanank2.40¢ 2@gmail.com महसूल व वन विभाग 
रवींद्र हरिश्वंद्र बोऱ्हाडे ८६०५८९९२५१ borhaderavindra& v@gmail.com महसूल व वन विभाग 
शुभमराजू गौंड ९२०९५१४४५२ shubhamgound409@gmail.com महसूल व वन विभाग 
शशिकांत दत्तात्रय शिंदे ८८०६९९८३४३ 882999304@gmail.com महसूल व वन विभाग 
विकास गवराम पवार ७३८७६५०५८० vikaspawar0238@gmail.com महसूल d वन विभाग 
प्रशांत गोरक्षनाथे नवले ९५१८७८६८१९ 18४०॥७००॥॥१९९८७०॥॥४॥.०0 महिला व बालविकास विभाग 
तेजस्वी भिका बच्छाव ७३५०४५५५०१ tejaswibacchav4<84y@gmail.com मृद व जलसंधारण विभाग 
प्रसाद रघुनाथ काटाळे ७४२०९११२८३ 0858९918९६७9॥18॥.0011 वित्त विभाग 
गणेशा पंढरी चेके ७४९८२५६१३८ ganeshcheke2094@gmail.com वित्त विभाग 
मैथिली मारुती माने ९१५८३०५९४२ maithilimaney4y@gmail.com वित्त विभाग 
अक्षय ज्ञानदेव फलफले ९४२२०४६३०६ akshay.phalphale@gmail.com वित्त विभाग 
शितल संजय भोज ९६७३३७५९७५ 5॥9॥0॥०९९९७५॥॥॥॥.००0॥) विधि व न्याय विभाग 


बसवंत महादेव वाले 


९६३७७७७६४२ baswant.wale¢ €@gmail.com 


न्याय विभाग 


ऱ्य 


गोपाल सत्यनारायण बाहेती 


९९७०८६०६०० Mr.gopalbaheti@gmail.com 


प्रिती अनंत खामकर 
प्रिती निलेश पवार) 


स्नेहा शिवाजी जाधव ९४२२५९१६८७ snehajadhav304@gmail.com 


९७६९०९५३८२ preetikhamkar48¢8@gmail.com 


विशाल रामदास सिनलकर 


७३८७७३४०७६ sinalkarvshal@gmail.com 


७८ श्री रोहित अशोक गवळी ९०४९००९००८ rohitgavali§ co§@gmail.com 
8 श्री [सतोष हिवराज इलामकर ७३५४७८७३४९ santoshilamkar9¢ 42@gmail.com 


i सरका संभजीसेळ्के [| 
श्री राजेंद्र लक्ष्मण पुड ९४६३१५१६१८ Rajendra.pund@gmail.com 


वैद्यकीय fr 


झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


विधिवन्य 
विधि व न्याय विभाग 
विधि व न्याय 


विधि व न्याय विभाग 


य विभाग 


zl 


क्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


ऱ्य 


ऱ्य 


श्री ।श्रेयवा कोंडिबा नायकवडी ८९८३४०८८०८ shreyashnaikwadi4&8 3@gmail.com 
८३ श्री संदिप दामू Pee ९५४५२३२५९९ kurundsandip§ @gmail.com सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
८४ श्री ।अजय विजय जाधव ९७३०५५९०६९ Ajayjadhavi9g@gmail.com सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
८५ श्री अच्च्युत केशवराव जाधवर सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
८६ श्री विशाल अशोक ढोले dholev39§@gmail.com सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


८७ | श्रीमती (रंजना शेषेराव डोकळे ७७९८७६९५८५ ranjanadokale@gmail.com सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
८८ श्री | अक्षय अरुण गवई ८८८८३६६८६२ gawaiakshay9’@gmail.com सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
८९ | श्रीमती राजश्री बाबुराव बेरकिळे ८४२१३४३०९४ सामान्य प्रशासन विभाग 
९० श्री |शिरिष राजाभाऊ डांगे [| सामान्य प्रशासन विभाग 
९६ श्री |नवनाथ रंगनाथ मुऱ्हे सामान्य प्रशासन विभाग 
९७ श्री |किरण दिलीप सोनावणे सामान्य प्रशासन विभाग 


